उप अधीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क 
या पदावर दिलेल्या तदर्थ पदोन्नत्या नियमित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-२७१२/प्र.क्र.६१/राऊशु-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०१५. 


वाचा: 
१) शासन Sea क्रमांक : इएसटी-२७०७/प्र.क्र.३१५/इएक्ससी-४, दि.२४.०२.२००९ 
२) शासन आदेश क्रमांक : इएसटी-२७११/प्र.क्र.१४६/इएक्ससी-४, दि.२४.०८.२०११. 


आदेठा 


उप अधीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क या पदावर संदर्भाधीन आदेशान्वये तदर्थ पदोन्नती 
दिलेल्या खालील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्या नियमित करण्यात येत असून त्यांना महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन खालील विवरणपत्रातीळ रकाना (५) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियमित 


पदोन्नतीचा दिनांक देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | निवडसूचीतील नाव मूळ नियमित शेरा 
जाती प्रवर्ग प्रवर्ग | पदोन्नतीचा 
दिनांक 

pee २ ३ :1 षु & 

| १ | खुला श्री. बी. जी. गावीत अज ।१.०९.२००९ | सेवानिवृत्त 

२ खुला श्री. के. वाय. सैय्यद खुला ।१.०९.२००९ | कार्यरत 

३ खुला श्री. आर. एस. भांगे खुला |१.०९.२००९ | निधन पावले 
४ खुला श्री. एस. के. सुपाते खुला | 93.02.2090 | सेवानिवृत्त 

4 खुला श्री. आर. सी. महतपुरे | खुला | 2.0§.2090 | सेवानिवृत्त 

६ खुला श्री. के. आर. भागवत । खुला ।१.०७.२०१० | सेवानिवृत्त 

9 खुला श्री. पी. जे. सरदार खुला ।१.०७.२०१० | निधन पावले 
८ भज-क श्री. बी. एम. बिराजदार | भज-क ।१.०३.२०११ | कार्यरत 

९ अजा श्री. जी. पी. आसेरी अजा | 2.04.2099 | सेवानिवृत्त 
| do | ० अजा श्री. एस. सी. मनपिया । अजा ।२.०६.२०११ | कार्यरत 

। १ | खुला श्री. एम. डी. शेवरे अज | १.०७.२०११ | कार्यरत 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-२७१२/प्र.क्र.१५२/राउशु-१ 


२. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०९१४१५१११६९८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ankush S Gharge 
A Nn ku S h S DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Joint Secretary, 


postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Ankush 5 


Gharge sw 
Date: 2015.09.14 15:39:27 +05'30' 


अं.शा.घार्गे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल - 9/2, (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
३. सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 

४. संबंधीत अधिकारी (मार्फत आयुक्‍त,राउशु.) 

५. कार्यासन, राउशु-१ संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


